सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - ल 

वर्ष ८ , अंक ५ ] गुरुवार ते बुधवार , जून ३० जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ -१५ , शके १ ९ ४४ 
- 


अ . क्र . 

( 8 ) 

१ 


२ 


३ 


वाचा : - ( १ ) 

उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र . आयसीई / ० ९ १२ / प्र.क्र . ११३ / कामगार - ६ , दिनांक १७ जून २०१३ . 
( २ ) उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र . आयसीई / ०२१५ / प्र.क्र . १३ / कामगार -६ , दिनांक २० फेब्रुवारी २०१६ . 
( ३ ) उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र . आयसीई / ० ९ १२ / प्र.क्र . ११३ / कामगार - ६ , दिनांक १८ जानेवारी २०२० . 
( ४ ) उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र . आयसीई / ०२१५ / प्र.क्र . १३ / कामगार -६ , दिनांक ३० डिसेंबर २०२० . 
( ५ ) उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र . आयसीई / ०२१५ / प्र.क्र . १३ / कामगार -६ , दिनांक ६ जून २०२२ . 
क्रमांक औन्यामुं / आस्था -१ / ६५१ . – उपरोक्त दिनांक ६ जून २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयास अनुसरून अध्यक्ष , औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , 
मुंबई ( विभाग प्रमुख ) हे खालील 
हे खालील अनु . क्र . १ ते ३ वर दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकाचा 
१ दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन त्यांना सहाय्यक प्रबंधक राजपत्रित ( गट - ब ) या पदावरील स्तंभ क्र . ५ मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकापासून ११ महिन्यांकरिता 
किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता मिळेपर्यंत किंवा संबंधितांची सेवानिवृत्ती / मृत्यू यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत त्यांच्या नावासमोर 
स्तंभ क्र . ३ मध्ये दर्शविल्यानुसार पदोन्नतीवरील नियुक्ती पुढे चालू ठेवण्यास मंजूरी देत आहोत . 


प्राधिकृत प्रकाशन 

( केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 

- 

( भाग एक , चार - अ , चार- ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना , आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 
अधिसूचना , आदेश व निवाडे . 


नाव 
( २ ) 

श्री . दा . म . मिरजकर 


श्री . प्र . ना . चेडे 


श्री . वि . वि . नेसवणकर 


मुंबई , 

दिनांक १४ जून २०२२ . 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 31744 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 

प्रशासकीय इमारत , पहिला मजला , शासकीय वसाहत , वांद्रे ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०५१ 
आदेश 


भाग एक - ल -१ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये २३.०० 


पद व कार्यालयाचे नाव 
( ३ ) 
सहाय्यक प्रबंधक , औद्योगिक 
न्यायालय , अहमदनगर . 
सहाय्यक प्रबंधक , औद्योगिक 
न्यायालय , नागपूर . 
सहाय्यक प्रबंधक , औद्योगिक 
न्यायालय , मुंबई . 


तांत्रिक खंडाचा दिनांक 
( ४ ) 

११ नोव्हेंबर २०२० 

११ नोव्हेंबर २०२० 

२६ सप्टेंबर २०२१ 
रविवारी सुट्टी असल्याने 
२७ सप्टेंबर २०२१ 


पासून मुदतवाढ दिल्याचा दिनांक 
( ५ ) 

१२ नोव्हेंबर २०२० ते 

३० जून २०२१ पर्यंत ( सेवानिवृत्तीपर्यंत ) 

१२ नोव्हेंबर २०२० ते 

१० मार्च २०२१ पर्यंत ( सेवानिवृत्तीपर्यंत ) 


२८ सप्टेंबर २०२१ ते ३० नोव्हेंबर 
२०२१ पर्यंत ( सेवानिवृत्तीपर्यंत ) 


नागेश वि . न्हावकर , 

अध्यक्ष , 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई , 

विभाग प्रमुख . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 

प्रशासकीय इमारत , पहिला मजला , शासकीय वसाहत , वांद्रे ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०५१ 
रजा मंजूरी आदेश 

क्रमांक औन्यामुं / आस्था- १/६८० . – मा . अध्यक्ष , औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई ( विभाग प्रमुख ) यांनी न्यायाधीश , कामगार न्यायालये 
यांचे मंजूर केलेल्या रजेचे अर्ज व कार्यभार पुढीलप्रमाणे आहेत : 

अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


२ 


m 


४ 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 

नांव व पदनाम 


( २ ) 

श्री . उ . प्र . कुलकर्णी , 
न्यायाधीश , 

४ थे कामगार न्यायालय , 

ठाणे . 


श्रीमती कि . का . शहा , 
न्यायाधीश , 

३ रे कामगार न्यायालय , 

मुंबई . 


श्रीमती शा . व . इनामदार , 
न्यायाधीश , 


कामगार न्यायालय , 
रत्नागिरी . 


श्री . शा . श . जहागिरदार , 
न्यायाधीश , 

कामगार न्यायालय , जालना 


मुंबई , 

दिनांक १८ जून २०२२ . 


रजेचे स्वरुप , रजेचा कालावधी व रजेच्या मागे / पुढे 
सुट्टीचे दिवस जोडून 


( ३ ) 

अर्जित रजा १२ दिवस , दिनांक २५ एप्रिल २०२२ ते दिनांक 
६ मे २०२२ व रजेच्या मागे दिनांक २३ एप्रिल २०२२ ते 
दिनांक २४ एप्रिल २०२२ व रजेच्या पुढे दिनांक ७ मे २०२२ 
ते ८ मे २०२२ हे सुट्टीचे दिवस जोडून . 


अर्जित रजा ३ दिवस , दिनांक ४ मे २०२२ ते दिनांक ६ मे 
२०२२ व रजेच्या मागे दिनांक ३ मे २०२२ व रजेच्या पुढे 
दिनांक ७ मे २०२२ ते ८ मे २०२२ हे सुट्टीचे दिवस जोडून . 


परिवर्तीत रजा ३ दिवस , दिनांक ४ मे २०२२ ते दिनांक ६ मे 
२०२२ व रजेच्या मागे दिनांक ३ मे २०२२ व रजेच्या पुढे 
दिनांक ७ मे २०२२ ते ८ मे २०२२ हे सुट्टीचे दिवस जोडून . 


अर्धवेतनी रजा २ दिवस , दिनांक ९ मे २०२२ ते दिनांक १० मे 
२०२२ व रजेच्या मागे दिनांक ७ मे २०२२ ते ८ मे २०२२ 
हे सुट्टीचे दिवस जोडून . 

८ 


रजेच्या कालावधीत कार्यभार 

सुपूर्द करण्यात आलेल्या 
न्यायिक अधिकाऱ्यांचे नांव 
( ४ ) 


श्रीमती ध . गो . मोरे , 

न्यायाधीश , 

१ ले कामगार न्यायालय , 
ठाणे . 


श्री . दि . वि . जोशी , 
न्यायाधीश , 

४ थे कामगार न्यायालय , 

मुंबई . 


श्रीमती क . रा . आडके , 
न्यायाधीश , 

१ ले कामगार न्यायालय , 
कोल्हापूर . 


श्रीमती वि . श . देशमुख , 
न्यायाधीश , 

२ रे कामगार न्यायालय , 
औरंगाबाद . 


आदेशावरून , 


सी . प्र . हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई , 
कार्यालय प्रमुख . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


